अचानक AeA झालेल्या व ठावठिकाणा माहित 
नसलेल्या शासकीय कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक 
यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर 
करणेबाबत 

बेपत्ता श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे, सहायक पोलीस 
उप निरिक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिवे-०८१४/प्र.क्र.१४१/आस्था-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
नविन प्रशासकीय भवन,१२ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ मे, २०१५. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : सेनिवे-१०३९/४९१/सेवा-४, दि. ५.७.१९९१. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/३९/४२/ 
कुनिवे/३४/२०१४, दि. ११.०८.२०१४. 
३) पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ( ग्रामीण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.५७-फ/लेखा-११/बी.ए. 
शिंदे/२०१४/६२७०, दि. ९.०५.२०१४. 
प्रस्तावना : 

श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे, सहायक पोलीस उप निरिक्षक हे पोलीस अधिक्षक, सोलापूर 
(ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत होते. श्री. शिंदे हे दि. १२.०३.२०११ पासून बेपत्ता झाल्याची खबर 
जेलरोड पोलीस स्टेशन, सोलापूर येथे प्रथम खबरी अहवाल दाखल केलेला होता. त्याची नोंद मिसिंग 
रजिस्टर नंबर १३/२०११ वर आहे. त्यानुषंगाने जेळ रोड पोलीस स्टेशनने शोध घेतला, परंतु, श्री. 
बाळासाहेब अंबादास शिंदे मिळून न आल्याने सदरचे प्रकरण “हरविलेल्या व्यक्तींचे शोध केंद्र येथे 
पाठविण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर येथे पाठविल्याचे जेळ रोड पोलीस ठाण्याच्या दि. 
१०.०४.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये पोळीस अधिक्षक, सोलापूर ( ग्रामीण) यांना कळविले आहे. 

२. श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे हे अचानक बेपत्ता झाल्याने त्यांच्या पत्नी श्रीमती कांताबाई 
बाळासाहेब शिंदे यांना, त्यांचे नामनिर्देशन असल्याने, कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याची विनंती पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी केली आहे. सदर प्रस्ताव प्रथम खबरी अहवाल व पोळीस 
स्टेशनचा अहवाल इ. कागपत्रांसह सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय: 

श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे हे अचानक बेपत्ता झाल्याने त्यांच्या पत्नी श्रीमती कांताबाई 
बाळासाहेब शिंदे यांना, त्यांचे नामनिर्देशान असल्याने कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याची विनंती पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी केळी आहे. बेपत्ता श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे, सहायक पोलीस 
उप निरिक्षक यांच्या पत्नी श्रीमती कांताबाई बाळासाहेब शिंदे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. तथापि, सदर मंजूरी वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिवे-०८१४/प्र.क्र.१४१/आस्था-१ 


दि. ५.०७.१९९१ अन्वये क्षतिपूर्ती बंधपत्र परिपूर्ण करुन व आवश्‍यक बाबींची पूर्तता करुन घेण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. यानुषंगाने आवश्‍यक खबरदारी पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ( 
ग्रामीण) यांनी घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, दि. ५.७.१९९१, वित्त 
विभाग, क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, दि. ७.१०.१९९३, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक 
सेनिवे-१०९४/१५६/सेवा-४, दि. २६.०६.१९९५, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे- 
१०००/प्र.क्र. ८३/सेवा-४, दि. ०३.०७.२००० यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०५१३१५०५०७२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डर ७ Digitally signed by Yuvraj Bayaji 
Yuvraj Bayaji 4 
DN: CN = Yuvraj Bayaji Ajetrao, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 


Aj et rao Government Of Maharashtra, OU 


= Under Secretary 
Date: 2015.05.13 15:07:25 +05'30' 


(युवराज अजेटराव) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधिक्षक, सोलापूर (ग्रामीण). 

३. बेपत्ता श्री. बाळासाहेब अंबादास शिंदे यांचे पत्नीस पोळीस अधिक्षक, सोलापूर (ग्रामीण) यांचे 
कार्यालयामार्फत. 

४. महालेखापाल (लेखा व हकदारी), महाराष्ट्र, १/ २, मुंबई / नागपूर. 

५. कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

६. निवड नस्ती ( आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


